चेटकीण 
विजिलची गोष्ट 


विलियम 


चेटकीण 
विज़िलची गोष्ट 


विलियम 


मराठी : अश्विनी बर्वे 


" 


प " 


विजिल चेटकीण आपली नखे खाण्यात मग्न होती . 
“ बीटाडस , मी आता उबले आहे . ” 
" ठीक आहे , तू केव्हापासून एकाच जागेवर पडून आहे,” पोपट म्हणाला . 
" आता जा आणि कोणाला तरी त्रास दे, दुःख दे! ” 
“ पण कसे ? " विजिल ने विचारले . “ जाऊ तरी कठे ? " 
"फ्रीम्पच्या शेतात जा ,“ फ्रीम्पिचा परिवार तुझ्यासाठी योग्य आहे , 
तिथे डेव्हिड प्रीम्प , फ्रेड फ्रीम्प आणि त्याची बायको प्लोरेन्स राहते. 


C 


Mad 


विजीलने आपल्या पोपटाचा सल्ला ऐकला. तिने स्वतःला 
एका घरगुती माशीचे रूप घेतले आणि फ्रीम्प फार्म वर गस्त 
घालायला गेली. 


डेव्हिड फ्रीम्प घोरत झोपला होता, पण त्याच्या हातात माशा 
मारण्याची जाळी होती . त्याला माशांच्या प्रत्येक जातीचा राग होता 
विशेष करून घरेलू माशी " मुस्का-डोमेस्टिक " चा तर फारच राग होता . 
आता नुकतेच गाईचे दूध काढण्याचे काम संपवले होते , त्यामुळे माशा 
मारण्यासाठी त्याच्याकडे भरपूर वेळ होता. 


विजिल एका सामान्य माशिसारखी डेव्हिडच्या टकलावर बसली, मग ती 
त्याच्या नाकावर बसली, मग चालत चालत ती गालावरून त्याच्या 
कानाजवळ आली आणि त्याला पायाने गुदगुल्या केल्या. डेव्हिडने माशा 
मारण्याची जाळी फिरवली, तो ती कशीही फिरवू शकत होता. तीन वेळा 
चांडाळीण फटक्यापासून वाचली. 


सुडाच्या भावनेने विजिलने खिडकीतून बाहेर पाहिले . खरंतर ती सूड 
घेण्याची योजना तयार करत होती. "विजिल, तिने स्वतःला म्हटले , 
" त्या टकल्याने आज मला फटाफट मारूनच टाकले असते. आता मी 
लवकरच त्याचा असा बदला घेईल की तो आयुष्यभर लक्षात ठेवेल . " 


" " 


११ 


त्यानंतर विजिल आपल्या घरी गेली आणि अंथरुणावर झोपली आणि 
छतांकडे पाहत पाहत ती तिच्या योजनेचा विचार करू लागली . 


" 


अचानक ती उठली आणि सापाच्या कातडीची तिची चप्पल नीट केली 
“ बीटाडस,” चेटकीण म्हणाली, " ऐक त्या म्हाताऱ्याच्या डाव्या हातात 
माशा मारणारी जाळी होती, याचा अर्थ तो डावखुरा आहे . लेफ्टी आहे. " 


" मी डाव्या हाताच्या मोज्याचे रूप घेते आणि मग मी ठरवेन की त्याने 
मला सतत त्याच्या हातात घालायला हवे . मग मी त्याला चांगली अद्दल 
घडवते ." “हाच मार्ग आहे, विजिल,” बीटाडस पोपटाने म्हटले. "त्याला 
चांगला धडा शिकव. ” 


दुसऱ्या दिवशी सूर्योदयाच्या आधीच विजिल फ्रीम्पच्या टपालपेटीच्या 
जवळ घेऱ्या घालत होती . सूर्य वर आल्यावर डेविटच्या डाव्या हातात 
माश्या मारण्याची जाळी आणि उजव्या हातात पत्र होते . 


त 


अरे बाप रे! जी कधी चेटकीण होती ती आता हातमोजा 
झाली होती. पत्र पोस्ट केल्यानंतर डेविटने तिला पाहिले. 


SOCIA 


"फ्रीम्प भल्या माणसा आज तुझा भाग्यशाली दिवस आहे.” त्याने 
स्वतःलाच म्हटले. आणि हातमोजा घेऊन तो ख़ुशी- खुशीत घरी आला. 


डेविट प्रत्येकवेळी तो हातमोजा घालत असी . तोंड धुतांना , दाढी करतांना , घड्याळाला 
चावी देतांना, नाक कोरण्याच्या वेळीच फक्त तो हातमोजा काढत असे . नाष्टा 
करतांना, दुपारच्या जेवणाच्या वेळी आणि रात्रीच्या वेळी खातांनाही तो हातमोजा 
घालून बसायचा, जणू तो हातमोजा त्याच्या शरीराचा एक हिस्साच झाला होता. 
विजिलने डेविटला सवय लागण्याची वाट पाहिली आणि मग तिने तिचे रंग 
दाखवायला सुरुवात केली. आता डेविटस्वतःला माशा मारण्याच्या युद्धात हरत पाहत 
होता. तो माश्या मारण्यासाठी उड्या मारत होता, वेडावाकडा पडून तो माश्या 
मारण्याचा प्रयत्न करत होता पण विजिल कधी हाताच्या या बाजूला तर कधी 
त्याबाजूला झटका देत होती . त्यामुळे कोणतीच माशी मरत नव्हती . 


7 


यामुळे कधी कधी डेविट खूप दुःखी होत असे. त्याने माश्यांच्या 
विरुद्ध जणू युद्ध पुकारले होते. तो घरातल्या छोट्या- छोट्या 
माश्यांच्या मागे लागत होता. त्याचा प्रत्येक फटका माश्यासोडून 
इतर गोष्टींवर पडत होता . 


SONS 


पण डेविटचा मुलगा आणि त्याची बायको सतत त्याच्या मागे लागले. 
शेवटी चेटकिणीचे धैर्य खचले आणि तिने फ्रेड आणि प्लोरेन्सला धडा 
शिकवायचे ठरवले. तिने दोघांच्या न दिसणाऱ्या शरीराच्या भागावर खाज 
आणली. ते दोघे जितके खाजवायचे तितकी खाज वाढत होती. 


. 


शेवटी प्लोरेन्स फ्रीम्प ने विचारले “ काय बाबा तुम्ही बरे आहात ना ? " 
" मी एकदम ठीक आहे,“ डेविट खोटे बोलला. “ जेव्हा पासून तुम्ही हा हातमोजा 
घातला आहे ना तेव्हापासून तुम्ही वेड्यासारखे वागत आहात ." फ्रेड फ्रीम्प 
म्हणाला. यावर डेविट म्हणाला, “ घरात कोणी वेडं असेल तर तो तू आहे, मी 
हा हातमोजा वापरायचा अजिबात सोडणार नाही . तू नीट ऐकून घे. " 
प्लोरेन्स ने विनंती केली, “बाबा तुम्ही एकच दिवस तो हातमोजा घालू नका मग 
बघा काय होते ते .” डेविट म्हणाला , “ नाही मी तसे करणार नाही ." 


" 


त्यादिवशी रात्री जेवणाच्या वेळी चेटकिणीने त्यांच्या मटणाच्या 
भांड्यात स्फोट केला आणि त्याचे सगळे पाणी सगळीकडे पसरले . 


आणि सकाळी तर चेटकिणीने घर हलवून सोडले , त्या घराची 
प्रत्येक वीट मदत मागत रडत होती . 


त्यादिवशी दुपारी पुलावरून दुःखीमनाने जात असतांना त्याच्या लक्षात 
आले की , त्याच्याबरोबर ज्या विचित्र गोष्टी घडत होत्या , त्याचे कारण हा 
हातमोजाच आहे. फ्रेड आणि फ्लोरेन्स बरोबरच सांगत होते . हा हातमोजाच 
अपराधी आहे . त्याने तो हातमोजा आपल्या हातातून काढून नदीत फेकला . 


विजिल हातमोज्याने पाण्यातच स्वतःचे 
चेटकिणीचे रूप घ्यायला सुरुवात केली . 


आणि हो ,विजिलला ओले व्हायला आवडत नव्हते . (तिने 
लहानपणापासून कधीच आपल्या जीवनात आंघोळ केली नव्हती. 
कधीतरी तिने फक्त तिचे भयंकर हात धुतले होते ). नंतर ती जोरात 
उड्या मारत , गुरगुरत , थकली आणि हळूहळू नदीत बुडायला लागली. 


डिविटने हे सर्व पाहिले आणि त्याचा विश्वासच बसला नाही . तशी तर 
विजिल अत्यंत भितीदायक आणि भयानक दिसत होती. पण डेविटला 
आपल्या कोणत्या मित्राला पाण्यात डूबतांना पाहणे शक्य नव्हते. त्याने 
लगेच पाण्यात उडी मारली आणि नदीत पोहत जाऊन त्याने त्या घाणेरड्या 
चेटकिणीला पकडले आणि मग तिला किनाऱ्यावर घेवून जाऊ लागला . 


अर्ध्या रस्त्यात चेटकीण भयानक दिसण्याच्या बदल्यात ती 
लाजत होती. तिच्या डोळ्यात कृतज्ञता दिसत होती. आणि 
ती हसत होती. हे पाहून डिविट ला आश्चर्य वाटले. नदीच्या 
स्वच्छ पाण्यात विजिलची छान आंघोळ झाली होती आणि 
तिची सगळी घाण पाण्या 


ली 


ND24 


स्वतःला वाचवण्याच्या ऐवजी ते जेव्हा नदीच्या 
किनाऱ्यावर पोहचले तेव्हा आश्चर्यकारकरित्या डेविट एका 
प्रेमळ म्हाताऱ्या स्त्रीला जवळ घेवून बसला होता . 


सांगण्याची गरज नाही, विजिल आणि डेविट एकमेकांच्या प्रेमात 
पडले. मग ते विवाहित जोडपे जोडीने त्या फार्मवर राहू लागले . 


समाप्त 


त्यानंतर विजिल कधी कंटाळली कधी कधी ती आणि डेविट फ्रेड 
आणि फ्लोरेन्स बरोबर पत्ते खेळत असत . बीटाडस पण 
त्यांच्याबरोबर खेळण्यात सामील होत असे . पोपट म्हणाला , “मला 
वाटतं की मला आता या माणसांच्या बरोबरच राहायला हवे . 
आता माझे जीवन एकदम वेगळे होईल . ” 


" 


